iat (9-1 


lt 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्र. एचडीई-२३००३/१९९१/आस्था-२, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : १७ नोव्हेंबर,२००३. 


शासन परिपत्रक 


गृह विभागात येणार्‍या कुठल्याही waited शासकीय कामानिमित्त भेटावया'चे 
झाल्यास उप सचिव किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱयांनाच भेटणे आवश्यक आहे. कृपया सर्व 
कार्यासन अधिकाऱ्यांनी या आदेशांचे काटेकोर पालन करावे व त्यांचेकडे शासकीय कामानिमित्त 
आलेल्या व्यक्तिस उप सचिव व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यास सांगावें 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cog 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सादर अग्रेषित: 

अपर मुख्य सचिव(गृह) यांचे स्टाफ ऑफीसर, 

प्रधान सचिव(अ. व सु.)/प्रधान सचिव(विशेष)/प्रथान सचिव(परिवहन)/ प्रधान सचिव(पर्यटन)/ 
प्रधान सचिव(तुरुंग) यांचे स्वीय सहायक 

गृह विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी, 

गृह विभागातील सर्व कार्यासन अधिकारी, 

निवडनस्ती, अःस्थापना-२ 


